एकत्रित परिविक्षाधिन प्रशिक्षण कार्यक्रम-९ 
अंतर्गत राज्यसेवा परीक्षा-२०२१ द्वारे 
शिफारसप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांना 
प्रशिक्षणासाठी जिल्हा वाटप करणेबाबत 
सरकारी कामगार अधिकारी (गट-ब) 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः नियुक्‍ती-२०२३/प्र.क.२१६/काम-८ 
मंत्रालय, मुंबई- ४००० ०३२ 
दिनांक: १९ मार्च, २०२४ 


१) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक टिआरएन-२०१३/प्र.क्र. ८४/१३/१२-अ, 
दि. २०/०१/२०१४. 

२) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन-१११७/प्र.क्र.६६//सीपीटीपी, 
दि.२०/५/२०२१ 

3) कार्यालयीन ses, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक टिआरएन- 
२०२३/प्र.क्र.२६/सीपीटीपी-अ, दि. १८/०९/२०२३. 

४) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक टिआरएन-०६२३/प्र.क्र. 
६४/सीपीटीपी, दि. २२/०९/२०२३. 

५) यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे यांचे पत्र क्र.सीपीटीपी 
प्रशासन/वेळापत्रक/सीपीटीपी तुकडी-९/३५, दि.२५.९.२०२३ 

६) यशवंतराव चव्हाण विकास wired प्रबोधिनी (यशदा), पुणे यांचे पत्र क्र.सीपीटीपी- 
९/प्रशासन/संवर्ग उन्नततीकरण/ २०२३/३८, दि.२६.९.२०२३ 


-: शासन आदेठा :- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगामार्फत राज्यसेवा परीक्षेव्दारे प्रतिवर्षी सरळसेवेने पदावर नियुक्‍त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा एकत्रित 
परिविक्षाधिन प्रशिक्षण कार्यक्रम विहीत करण्यात आला असून, संदर्भ क्रमांक २ येथील आदेशान्वये या 
विभागाच्या अधिनस्त असलेले सहायक कामगार आयुक्‍त (गट-अ) व सरकारी कामगार अधिकारी 
(गट-ब) या संवर्गाचा सदर प्रशिक्षणामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
संदर्भ क्र. ३ येथे नमूद कार्यालयीन आदेशान्वये एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-९ अंतर्गत 
परिविक्षाधिन सरकारी कामगार अधिकारी गट-ब या पदावर ४८ उमेदवारांना परिविक्षाधिन प्रशिक्षणार्थी 
अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती दिली आहे. यापैकी १ अधिकारी प्रशिक्षणास उपस्थित झालेले नाहीत 
उपरोक्त ४७ परिविक्षाधिन सरकारी कामगार अधिकारी (गट ब) यांचे पायाभूत प्रशिक्षण व अन्य 
प्रशिक्षणाचे आयोजन यडादा, पुणे मार्फत सूरु आहे. 
२. यडवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे यांचे संदर्भ क्र. ५ वरील 
दि.२५.९.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये सीपीटीपी-९ तूकडीच्या प्रशिक्षणाचे अंदाजित वेळापत्रक प्रसिद्ध केले 
असून उक्त परिविक्षाधिन अधिका-यांचे सध्य:स्थितीत तांत्रिक प्रशिक्षण सुरु असून उक्त प्रशिक्षण दिनांक 
१८.०३.२०२४ रोजी समाप्त होणार आहे. तद्नंतर उक्त प्रशिक्षणार्थ्याना खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता 
प्रशिक्षणासाठी दिनांक २६.०३.२०२४ पासून त्यांच्या मुळ विभागात रुजु करुन घेणे आवश्‍यक आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः नियुक्‍ती-२०२३/प्र.क.२१६/काम-८ 


त्यानुसार सीपीटीपी-९ मधील ४७ प्रशिक्षणार्थी सरकारी कामगार अधिकारी यांना जिल्हा संलग्नता या 
टप्प्यातील प्रशिक्षणासाठी जिल्हा वाटप करणे आव्यक आहे. 


3: 


उपरोक्त पार्श्वभूमीवर एकत्रित परिविक्षाधिन प्रशिक्षण कार्यक्रम-९ अंतर्गत खाली नमूद 


तक्‍यातील स्तंभ क्रमांक २ येथील परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना स्तंभ क्र. ४ व ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
परिविक्षाधीन सरकारी कामगार अधिकारी गट-ब म्हणून महसूल विभाग व जिल्हा वाटप करण्यात येत 


आहे. 
अ.क्र परिवीक्षाधीन मूळ जिल्हा परिविक्षाधीन सरकारी कामगार जिल्हा 
अधिकाऱ्याचे नाव अधिकारी, गट-ब अधिकाऱ्यांना संलग्नतेकरीता 
प्रशिक्षणासाठी प्रस्तावित विभागव । रुजु होण्याचा 
जिल्हा दिनांक 
महसूल विभाग जिल्हा 

a २ 3 8 4 & 

१) । श्री. जाधव स्वप्निळ । छ.संभाजीनगर | नाशिक धुळे २६.०३.२०२४ 
रामचंद्र 

2) श्री. देशमुख शौलेडा | सोलापूर छ.संभाजीनगर छ.संभाजीनगर | २०.०३.२०२४ 
नागनाथ 

३) श्री. मोहिते सोमेश | सातारा कोकण ठाणे २६.०३.२०२४ 
सतेज 

४) । श्री.पाटील मकरंद ।सोलापूर नाशिक नाशिक २०.०३.२०२४ 
सयाजीराव 

५) | श्री.यादव सुहास सांगली कोकण रायगड २६.०३.२०२४ 
तानाजी 

६)  श्री.माळी रमाकांत ।लातूर पुणे सोलापूर २०.०३.२०२४ 
श्रीमंत 

७ | श्री.चाथे अप्पा छ.संभाजीनगर | नाशिक अहमदनगर २०.०३.२०२४ 
कैलास 

८) | श्री.माळी हांकर बबन | ठाणे पुणे पुणे २०.०३.२०२४ 

९) | श्री. जाधव धीरज सातारा कोकण मुंबई उपनगर | २६.०३.२०२४ 
धनंजय (मुख्यालय) 

qo) | श्री.पाटील तुषार कोल्हापूर कोकण ठाणे २६.०३.२०२४ 
Wort 

११) | al. होण मुकुंद अहमदनगर = | WU पुणे २०.०३.२०२४ 
केशवराव 

१२) | श्री. शिवरकर निलेश | पुणे नाशिक नाशिक २६.०३.२०२४ 
बाळासाहेब 

१३) | श्री. अवताडे तेजस । पुणे नाशिक नाशिक २६.०३.२०२४ 
मारुती 

१४) | श्री. झवंर श्रीकांत परभणी अमरावती अमरावती २०.०३.२०२४ 
प्रदीपकुमार 

१५) | al. खांडेकर पंकज | सोलापूर छ.संभाजीनगर नांदेड २०.०३.२०२४ 


धोंडीराम 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः नियुक्‍ती-२०२३/प्र.क.२१६/काम-८ 


१६) | श्री.बावले अजिक्य । पुणे कोकण रायगड २६.०३.२०२४ 
बबनराव 

१७ | श्री. कदम सागर अहमदनगर | छ.संभाजीनगर छ.संभाजीनगर | २०.०३.२०२४ 
maida 

१८) । श्री.भुजबळ प्रतिक । पुणे कोकण ठाणे २०.०३.२०२४ 
अंबादास 

१९) | श्री. दिघे गणेशा अहमदनगर =| पुणे पुणे २६.०३.२०२४ 
दत्तात्रय 

२०) श्री. हामंद सौरभ यवतमाळ नाशिक नाशिक २०.०३.२०२४ 
गजानन 

२१) श्री. ढगे प्रसाद संजय | पुणे कोकण मुंबई उपनगर | २०.०३.२०२४ 

(मुख्यालय) 

२२) | श्रीमती लोखंडे उस्मानाबाद । अमरावती अमरावती २६.०३.२०२४ 
गिरीजादेवी गुरुनाथ 

२३) | at. शिदे सुप्रिया सोलापूर नागपूर नागपूर २६.०३.२०२४ 
बाळासाहेब 

२४ | श्रीमती काटकर कोल्हापूर नाशिक मालेगाव २०.०३.२०२४ 
प्रिया पांडुरंग 

२५) । श्रीमती पिसे प्रगती | सांगली नाशिक अहमदनगर | २०.०३.२०२४ 
सर्जेराव 

२६) | श्रीमती कस्तुरी अमरावती पुणे पुणे २६.०३.२०२४ 
Wea महात्मे 

२७) | श्रीमती दरेकर पुणे नाशिक अहमदनगर । २६.०३.२०२४ 
कोमल लक्ष्मण 

२८) | श्रीमती झाडके उस्मानाबाद । पुणे पुणे २०.०३.२०२४ 
शितल पांडुरंग 

२९) श्रीमती शहोटे मोनळ । अहमदनगर । छ.संभाजीनगर छ.संभाजीनगर | २०.०३.२०२४ 
भानुदास 

३०) श्रीमती घाडगे अहमदनगर | पुणे पुणे २६.०३.२०२४ 
अस्मिता मधुकर 

३१) | श्रीमती शिदोरे अहमदनगर | छ. संभाजीनगर छ्, २०.०३.२०२४ 
शिवानी रमेश संभाजीनगर 

32) श्रीमती काटकर सांगली नाशिक अहमदनगर २६.०३.२०२४ 
सोनल बालकृष्ण 

33) श्रीमती ost सोलापूर नागपूर नागपूर २६.०३.२०२४ 
मोकिंदा अनिल 

३४) | श्री. कांबळे आकाहा | चंद्रपूर अमरावती अमरावती २६.०३.२०२४ 
VAT 

34) | श्री. कदम रविराज । सांगली कोकण रत्नागिरी २०.०३.२०२४ 
सुरेश 

३६) | श्री. ठोकळ अक्षय अहमदनगर ।छ. संभाजीनगर छ, २६.०३.२०२४ 
सारंगधर संभाजीनगर 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः नियुक्‍ती-२०२३/प्र.क.२१६/काम-८ 


३७ | श्री. पाटील शुभम सांगली नाशिक नाशिक २०.०३.२०२४ 
शत्रुघ्न 

३८) श्री. शिदे प्रदिप सोलापूर कोकण मुंबई उपनगर | २०.०३.२०२४ 
नंदकुमार (मुख्यालय) 

३९) | श्रीमती ताटे श्रद्धा बीड नाशिक नाशिक २०.०३.२०२४ 
दीपक 

go) | at. पिसदे हेमकृष्ण | गोंदिया कोकण मुंबई उपनगर | २६.०३.२०२४ 
प्रेमलाल (मुख्यालय) 

४१) | श्रीमती एवळे शितल | सोलापूर कोकण मुंबई उपनगर | २०.०३.२०२४ 
विठ्ठल (मुख्यालय) 

४२) श्री. सुर्यवंशी धुळे पुणे पुणे २६.०३.२०२४ 
उद्यकुमार शांतीलाल 

४३) | श्री. मोराणकर नाशिक नागपूर नागपूर २६.०३.२०२४ 
उत्कर्ष दत्तात्रय 

४४) श्री. भोलाने कुलदिप | बुलढाणा पुणे पुणे २६.०३.२०२४ 
प्रभाकर 

४५) श्रीमती मावस्कर नेहा | जळगाव कोकण मुंबई उपनगर | २०.०३.२०२४ 
बालकराम (मुख्यालय) 

ve) | श्री. शिदे चैतन्य सोलापूर कोकण मुंबई उपनगर | २६.०३.२०२४ 
सतिठा (मुख्यालय) 

४७) श्री. मस्के श्रीराम यवतमाळ नागपूर चंद्रपूर २०.०३.२०२४ 
कुबेरराव 


४. वरील तक्त्यातील स्तंभ क्र. ६ येथे नमुद केलेल्या दिनांकापासून एकूण oy आठवड्यांकरीता 
खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता प्रशिक्षण असणार आहे. सबब, कामगार आयुक्त, मुंबई यांनी उपरोक्‍त 
तक्त्यात नमूद परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना त्यांना नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या पदाचे कर्तव्य व 
जबाबादाऱ्या विचारात घेऊन प्रशिक्षणाचे नियोजन करावे. 

५. परिवीक्षाधीन अधिकारी यांचे प्रशिक्षण कालावधीतील मुल्यमापन करण्यासाठी शासन 
निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन-२०१६/प्र.क्र. ५८/सीपीटीपी, दि. ०४/०१/२०१७ मधील 
निर्देशानुसार आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी कामगार आयुक्त यांची राहील. 
त्यासाठी ज्या महसूली विभागात प्रशिक्षणार्थी अधिकारी प्रशिक्षण घेत असतील त्या विभागीय 
कार्यालयाने संबंधित परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षण काळावधीतील मुल्यमापन अहवाल 
समन्वय अधिकारी म्हणून तयार करुन कामगार आयुक्त, मुंबई यांना पुढील कार्यवाहीस्तव सादर 
करावा. 


६. सदर जिल्हा संलग्नता ही सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१८.०९.२०२३ रोजीच्या संदर्भ 
क्रमांक ३ येथे नमुद शासन आदेशामधील परिच्छेद ३ येथे नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधिन 
राहील. तसेच, सदर उमेदवारांना अतिरिक्त महासंचालक, यठावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन 
प्रबोधिनी, पुणे यांच्या दि.२६.०९.२०२३ रोजीच्या आदेशासोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमूद 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः नियुक्‍ती-२०२३/प्र.क.२१६/काम-८ 


केलेल्या परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. तसेच, खाली नमूद अटी व शतींच्या अधीन राहून 
प्रशिक्षण कालावधीमधीळ खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता प्रशिक्षण पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. 


१) सर्वसाधारणपणे राज्यसेवा गट-अ व गट-ब च्या अधिकाऱ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाने विहीत 
केलेले इतरही नियम या परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना लागू असतील व त्या नियमांचे पालन 
करणे त्यांना बंधनकारक राहील. 

२) प्रशिक्षण कालावधीत परिविक्षाधीन अधिकारी यांनी त्यांची दैनंदिन रोजनिशी ठेवावी व ती 
अद्ययावत ठेवावी. 

३) ज्या कार्यालयात परिविक्षाधीन अधिकारी कार्यरत आहे त्या कार्यालयाने परिविक्षाधीन 
अधिकाऱ्यांवर प्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवावे तसेच त्यांनी केलेल्या कामकाजाचे मुल्यमापन करावे. 
तसेच संबंधित प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांचा प्रत्येक महिन्याचा प्रशिक्षण अहवाल प्रमाणित करुन 
कामगार आयुक्त, मुंबई यांना पुढील कार्यवाहीस्तव सादर करावा. 

४) प्रशिक्षण कालावधीत परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांनी गैरवर्तन केल्याचे अथवा विहित प्रशिक्षण 
पुरेशा गांभीर्याने घेत नसल्याचे निदर्शनास आल्यास, त्याबाबतचा अहवाल त्वरीत सबंधित 
जिल्हा / विभागीय कार्यालयाने कामगार आयुक्त यांचेकडे यांचेकडे विनाविलंब पाठवावा. 
तसेच गैरवर्तनाची नोंद संबंधितांच्या वैयक्‍तीक सेवा अभिलेखात नोंदवाव्यात. 

५) परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षणासाठी निश्चित करुन दिलेल्या जिल्हयात रुजू 
झाल्यानंतर त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल संबंधित जिल्हा / विभागीय कार्यालयामार्फत 
कामगार आयुक्‍तालयाकडे सादर करावा. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१९१३१८३०१९१० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


itally signed by DEEPAK UTTAMRAO POKALE 


Dig 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES ENERGY 
AND LABOUR DEPARTMENT, 
2 


5.4.20=856b3 1¢793b 1 2e4f22cb247cScff7f3358867'2482aa2234f6131bf89 
40dbd2e, postalCod: 


POKALE ग... raga 
(दिपक पोकळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) कामगार आयुकत, कामगार भवन, बीकेसी, बांद्रा (पुर्वी, मुंबई 
२) अपर कामगार आयुक्‍त / कामगार उप आयुक्त, विभागीय कार्यालये (सर्वी 
) 


२) सर्व संबंधित परिविक्षाधिन सरकारी कामगार अधिकारी (गट-ब) (कामगार आयुक्‍्तांमार्फत) 


Wa: 
१. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर 
२. उप सचिव (सीपीटीपी) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रज्ञासन प्रबोधिनी, राजभवन आवार, बाणेर रोड, 
पुणे. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः नियुक्‍ती-२०२३/प्र.क.२१६/काम-८ 


४. सर्व संबंधित जिल्हा कार्यालय (कामगार आयुक्‍्तांमार्फत) 
५. सर्व संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७. निवडनस्ती (कामगार-८). 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


